जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्त्यांचा रस्ते 
विकास योजना २००१- २०२१ मध्ये 
समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे 
जा.क्र.का-५/साबांप्राविना /प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत /ता.जामनेर/६१६१/२०१८ 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचेकडून 
संदर्भाधीन पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील २२ योजनाबाह्य रस्त्यांचा 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत तसेच ६ 
योजनाबाह्य रस्ते लगतच्या ग्रामीण मार्गामध्ये सामाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झाला आहे. 


सदर रस्ते दळणवळण व वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सदर रस्ते 
कच्चे रस्ते असून यासाठी भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. तसेच रस्ते रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषद, जळगाव यांची मागणी आहे. त्यामुळे 
उपरोक्त रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा 
प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, जळगाव यांची मागणी विचारात घेऊन, जळगाव जिल्ह्यातील, 
जामनेर तालुक्यातील खालील रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


लांबी | प्रस्तावित नविन 
अ.क्र. योजनाबाह्य रस्त्याचे नाव (कि.मी.) ग्रामीण मार्ग 
क्रमांक 
व्यं जुनोने ते शोवगेपिप्री रस्ता ३.६०० १४२ 
२. देऊळगांव गुजरी ते हिवरी (तालुका हद्द) २.४०० १४३ 
३. ।ग्रामा-६५ ते ग्रामा-१३९ (जळांद्री- चिंचोली रस्त्यापासून ।५.२०० १४४ 
सावरला-नांद्रा हवेली रस्ता) 
४. ।मेहगांव ते लोणी रस्ता २.६०० १४५ 
५. | TNS ते पळासखेडा रस्ता (जिल्हा हद्द) २.०० १४६ 
६. | मांडवे खु.ते भारुडखेडा रस्ता २.०० १४७ 
७. | तोंडापुर ते इजिमा-४१ ला जोडणार रस्ता २.९०० १४८ 
८. | तोंडापुर ते होडोळी रस्ता (जिल्हा हद्द) ३.०० १४९ 
९. । पिपळगाव खु.ते वाकोद रस्ता २.७५० १५० 
| 90. | ०. | पहुरपेठ ते पळासखेडा (मोगळलाईचे) (जिल्हा हद्द) ४.०० १५१ 
eae | १. | ग्रामा -११ ते ग्रामा-१२ ला जोडणारा रस्ता १.१०० १५२ 
१२. | एकुलती कळमसरा (तालुका हद्द) रस्ता २.५०० १५३ 
१३. | खर्चाने ते एकुलती (प्रजिमा -३४) रस्ता ३.५०० १५४ 
१४. | प्ररामा-५ ते मोयगाव रस्ता ५.५०० १५५ 
१५. | पिपळगांव Mesa ते पिंपरखेड रस्ता ३.५०० १५६ 
१६. | मोहाडी ते कुंभारी सिम सवतखेडा (ग्रामा-३) ला २.७०० १५७ 
जोडणारा रस्ता 
१७. । मोहाडी ते देवपिप्री रस्ता ३.९०० १५८ 
१८. | पळासखेडा मिराचे ते देवपिप्री रस्ता ३.०० १५९ 
१९. | नविन दाभाडी ते वाकी (तालुका हद्द) रस्ता ०.८०० १६० 
२०. | वडगांव टिप्रे ते ग्रामा -११८ रस्ता १.५०० १६१ 
२१. | प्रजिमा -२९ ते शांकरपुरा रस्ता ३.०० q§2 
२२. | चिचखेडा गावठाण क्रं.२ ते हिंगणे बु.रस्ता १.५०० १६३ 
एकूण ६२.९५० 
कि.मी 
खालील रस्ते नव्याने ग्रामीण मार्ग म्हणून सामाविष्ट करण्यात येत आहेत. 
खालील रस्ते अस्तित्वातील ग्रामीण मार्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र. सामाविष्ट करावयाचा | लांबी अस्तित्वातील । रस्ता सामाविष्ट केल्यानंतर 
रस्ता (कि.मी. रस्ता होणारे नामाभिधाम 
हृ . __।वाकडीराहिरे कासली | २.९०० _।ग्रामीणमार्ग-२९ । वाकडी राहिरे कासली ते 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-२९ ला जोडणारा 


रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


२. ।कुंभारी ते हरिनगर २.५५० ग्रामीण मार्ग-१३२ कुंभारी ते हरिनगर ते जिल्हा 
रस्ता. हद्द रस्ता 

३. | पहूर सांगवी चिलगांव । ९.३०० । ग्रामीण मार्ग-११७ | पहूर सांगवी चिलगांव ते ग्रामीण 
रस्ता मार्ग-१०६ पर्यंत रस्ता. 

४. ।दोदवाडेते पहुर ३.५०० | ग्रामीण मार्ग-१०७ | दोदवाडे ते पहुर एकुलती ते 
एकुलती रस्ता. जिल्हा हद्द रस्ता. 

५. | रामा-५ते मालदाभाडी | २.८०० । ग्रामीण मार्ग-६६ | रामा-५ ते मालदाभाडी 
नविदाभाडी ते नविदाभाडी ते पाटखेड्या पर्यंत 
पाटखेड्या रस्ता वाढ करणे ग्रा.मा.६६ 

६. ।ठोंदुर्णीते बिलवाडी  ।२.५०० | ग्रामीण मार्ग-१२ | शोदुर्णी तेबिलवाडी ते 
रस्ता. जिल्हाहद्द रस्ता 

एकूण २३.५५० 
कि.मी. 


परिणामी, जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८६.५०० कि.मी. ने 


वाढ होवून एकूण लांबी (६१४४.४५० + ८६.५००) म्हणजेच ६२३०.९५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१११२२७१८७३१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
p fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
é é 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 14db5f 
Vi Nn a ya kra 0 p at | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.02.11 12:29:42 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


ल 


जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 


4) 
) 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव 
) 
) 


& 


S 


(९ 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


